सहायक वनसंरक्षक, गट-अ (कनिष्ठ 
श्रेणी) संवर्गातील अधिकाऱ्याची विनंती 
बदली. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन आदेशा क्रमांक : एमएफएस-०२-२३/प्र.क्र.४१/फ-८. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २५ ऑगस्ट, २०२३ 


AIR seat :- 


शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 


होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४(४) व ४(५) मधील तरतुदीनुसार 


सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने श्रीमती Bras अमरसिंग राठोड, सहायक वनसंरक्षक-१, 


मुल्यांकन विभाग, पुणे यांची सहायक वनसंरक्षक (प्रादेशिक), भोर, जि. पुणे या पदावर विनंती 


बदली करण्यात येत आहे. 


२. श्रीमती शितळ अमरसिंग राठोड, सहायक वनसंरक्षक यांना संबंधित नियंत्रक अधिकारी 


यांनी नवीन नियुक्तीच्या जागी हजर होण्यास तात्काळ कार्यमुक्त करावे. श्रीमती राठोड यांना 


कार्यमुक्त केल्यानंतर बदलीच्या पदावर हजर झाल्याची माहिती संबंधित नियंत्रक अधिकारी 


यांनी शासनास त्वरीत कळवावी. 


3. सदर शासन आदेशा, महाराष्ट्र शासनाच्या ७७/५/.॥ीकीचा990[॥.900.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक क्रमांक 


२०२३०८२५१४४०४०८५१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


A N A N D A Digitally signed by ANANDA SHANKAR SHENDAGE 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
FOREST DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=0db7067f83b5 174474 1b4485650edc8705560188be635df8 
SHANKAR Tere 
pseudonym=F4782 '1202A3D8CO6F80E6240CB6E122AFEEDD6F5, 
serialNumber=DCED3 1 BA3BA0E455430F67304905C6E3544DAE396 
02268D4CF2844818A1F80A4, cn=ANANDA SHANKAR SHENDAGE 
Date: 2023.08.25 14:48:23 +0530" 
(आनंदा 31877) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
२) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 


शासन आदेश क्रमांकः एमएफएस-०२-२३/प्र.क्र.४१/फ-८. 


मा.मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर. 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


3) 
) 
) 
६) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
) 
) 
) 


6 


Cc 
ae 


७) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

९) मुख्य वनसंरक्षक /वनसंरक्षक / उप वनसंरक्षक (सर्व) 

90) महालेखापाल,महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/ 
नागपूर 

99) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१२) प्रधान सचिव (वने) यांचे स्वीय सहाय्यक 

१३) संबंधित अधिकारी (प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), म.रा.नागपूर यांचे मार्फत) 

१४) निवड नस्ती (फ-८ कार्यासन). 


(३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


